सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षामध्ये विदर्भ 
गृहनिर्माण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या अंशदायी 
भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजाची रक्‍कम 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : भनिनि-२०२३/प्र.क्र.११३/गृनिभू 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी,२०२४ 


वाचा :- शासन निर्णय, क्रमांक : भनिनि-२०२३/प्र.क्र.११३/गृनिभू,दि. २५ ऑक्टोबर,२०२३ 


शासन निर्णय :- 
मागणी क्र. क्यु-१ मुख्यलेखाशिर्ष २०४९-व्याजप्रदाने, ०३, अल्पबचत भविष्यनिर्वाह निधी 


इत्यादीवरील व्याज, १०४ राज्य भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याज, भारित (००) (०२) विदर्भ 
गृहनिर्माण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ 


०८५१) ४५, व्याज या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता 


रु.१,५१,०४,०००/- (रूपये एक कोटी एक्कावन्न लक्ष चार हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय 


तरतूद करण्यात आली आहे. विभागाकडून सदर एकूण तरतुदीपैकी ५०% म्हणजेच 


रू.७५,५२,०००/- (रूपये पंचाहत्तर लक्ष बावन्न हजार फक्त) इतका निधी वाचा येथील 


दि.२५/१०/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता, एकूण 


अर्थसंकल्पिय निधीपैकी ऊर्वरीत ५०% म्हणजेच रू.७५,५२,०००/- (रूपये पंचाहत्तर लक्ष बावन्न 


हजार फक्त) इतकी रक्कम पुस्तकी समायोजनाने म्हाडास उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


२. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांनी उपलब्ध प्राप्त 


तरतूदीमधून अत्यंत आवश्‍यक व अनिवार्य खर्च करावा. तसेच मंजूर अनुदानापेक्षा सदर खर्च जास्त 


होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. 


३. या बाबीवर होणारा खर्च वरील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून, तो २०२३-२४ 


वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः भनिनि-२०२३/प्र.क्र.११३/गृनिभू 


Se सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२९१५३६३९२७०९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by ADITI ASHOK LEMBHE 
AD | ग | A H kK DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOUSING 
DEPARTMENT, 


2,5.4.20=ceb5712400e1 1 16fd269899721525355fdffOfl c9e88083; 
7c5989cd8012199, postalCode=400032, Mi 


LEMBHE न्या 
(आदिती लेंभे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माणव क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण 
भवन, वांद्रे (प) मुंबई-४०० ०५१. 
) महाळलेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (प) मुंबई ५१. 
) मुख्य अधिकारी, नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, नागपूर-४४०००१. 
) अवर सचिव, अर्थसंकल्प कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
) 
) 
) 
) 


२ 


4 


अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

९) निवडनस्ती/गृनिभू कार्यासन. 


an 


पृष्ठ २ पैकी २ 


